महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था या संस्थेस 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजुर तरतुदीतुन 
निधी वितरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.८९/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०६ मार्च,२०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 

दि.२४.०२.२०२०. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 

दि.१४.१२.२०२१. 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 

दि.११.०८.२०२२. 

४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 

दि.२४.०३.२०२३. 

५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.८९/मशि-३, दि.०४.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन दिनांक २४/०२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास 
संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून 
सदर झासन निर्णयान्वये संस्थेस अनावर्ती खर्चासाठी रु.५०.०० कोटी व एकवेळचा निधी म्हणुन आवर्ती 
खर्चासाठी रु.१०.०० कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संस्थेच्या भागभांडवलात 
राज्य शासनाचा हिस्सा Yo टक्के इतका आहे. त्यानुसार सदर संस्थेस संदर्भाधीन क्र.२), ३), ४) व 4) येथील 
शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 


अ. । आर्थिक | अनावर्ती खर्च (एकूण | आवर्ती खर्च (एक | भाग भांडवल | एकूण. 
क्र. | वर्ष रु.५०.०० कोटी) वेळचा निधी | राज्य शासन 
रु.१०.०० कोटी) हिस्सा 
१) | सन रु.3,००,००,०००/- | रु.२,३५,९२,०००/- 11 रु.५,३५,९२,०००/- 
२०२१-२२ 
2) | wa रु.४,००,००,०००/- | रु.१,८३,२९,०४०/- Pe रु.५,८३,२९,०४०/- 
३) | २०२२-२३ | रु.३,००,००,०००/- रु.९७,४६,७८०/- | रु.४०,००,०००/- | रु.४,३७,४६,७८०/- 
४) | सन रु.३,००,००,०००/- रु.९९,९७,६००/- शि रु.३,९९,९७,६००/- 
२०२३-२४ 
एकूण रु.१३,००,००,०००/- | रु.६,१६,६५,४२०/- | रु.४०,००,०००/- | रु.१९,५६,६५,४२०/- 


आर्थिक वर्ष -२०२३२४ करिता संस्थेच्या मागणीस अनुसरुन नियोजन व वित्त विभागाने निधी 
वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन वितरीत निधीच्या मर्यादेत खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.८९/मशि-३ 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Develooment Academy) 
या संस्थेसाठी लेखाशिर्ष (२२०२ आय७१९) 39 सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्टाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात वितरित निधीच्या मर्यादेत रु.३,९९,९७,६००/- (रु.तीन कोटी नव्व्याण्णव लक्ष सत्त्याण्णव हजार Wert 
फक्त) इतकी तरतूद पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अनावर्ती खर्च आवती खर्च एकूण. 


रु.३,००,००,०००/- रु.९९,९७,६००/- रु.३,९९,९७,६००/- 


२. या बाबीवर येणारा खर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) माध्यमिक शिक्षण, 
१०५ शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४)(०२) अकृषी विद्यापीठे, शासकीय व अशासकीय 
महाविद्यालयातील शिक्षकांकरीता प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२०२ आय ७१९) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने उप संचालक (वित्त), 
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८/१४७१, दिनांक २३/०१/२०२४ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६५/व्यय-५, दिनांक १५/०२/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ मधील अटी व शातींची पुर्तता होत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०३०६१७५१५७८७०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
H E M A NTK U M A R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 5bab7f006ec542063372 
PANDHARINATH 01 eee 


serialNumber=284A4236AE7795D36DD2ECB5AC6CA70C333A3CF1B1 


3F66828D224AE2026B37E9, cn=HEMANTKUMAR PANDHARINATH 
BAVISKAR ५१ 


Date: 2024.03.06 18:01:07 4-05'30' 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, कफ परेड, मुंबई-४००००५. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, उच्च शिक्षण, पुणे. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 
महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
कार्यासन (साशि-१) / (मशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७ 6 Ms ०८. ww“ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


